राष्ट्रीय ग्रामीण पेयजल कार्यक्रमांतर्गत मंठा, 
परतुर व जालना तालुक्‍यातील (जि. जालना) ९२ 
(आता ९५) गांवे ग्रीड पाणी पुरवठा योजनेच्या 
अंदाजपत्रकास सुधारित प्रशासकीय मान्यता 
देणेबाबत. 


महाराष्ट्र शासन 
पाणी पुरवठा स्वच्छता विभाग 
शासन शुध्दीपत्रक क्रमांकः पापुयो- २०१९/प्र.क्र.९५/पापु १८ 
मुंबई-४०० ०३२ 
दिनांक: ०९ जुले, २०१९ 
वाचा- 


१) झासन निर्णय क्रमांकः पापुयो- २०१९/प्र.क्र.९५/पापु १८, दिनांक २८ जुन, २०१९ 


शुध्दीपत्रक- 


उपरोक्त संदर्भाधीन (वाचा) येथील शासन निर्णयातील परिच्छेद क्र.२ मधील अटी क्र. ७ पुर्णपणे 
वगळण्यात येत आहे. तसेच अटी क्र. ९ ऐवजी पुढील प्रमाणे सुधारित शासन निर्णय वाचण्यात यावा. 
“योजनेचे काम पूर्ण करून लेखे बंद करण्याची कार्यवाही करण्यात यावे”. 


सदर शासन शुध्दीपत्रक क महाराष्ट्र शासनाच्या www.maharashtra.gov.in या संकेतस्थळावर 
उपलब्ध करण्यात आले असून त्याचा संकेताक २०१९०७०९१५४५१५६४२८ असा आहे. हे शुध्दीपत्रक 
डिजीटल स्वाक्षरीने साक्षांकित करून काढण्यात येत आहे. 


महाराष्ट्राचे राज्यपाल यांच्या आदेझ्ञानुसार व नावाने. 
Suresh Sawairam 
Rathod 


(सु. स. राठोड) 


कार्यासन अधिकारी, महाराष्ट्र शासन 
प्रति, 


. मा.मंत्री, पाणी पुरवठा व स्वच्छता यांचे खाजगी सचिव, मंत्रालय, मुंबई. 

. मा.राज्य मंत्री, पाणी पुरवठा व स्वच्छता यांचे खाजगी सचिव, मंत्रालय, मुंबई. 

. अपर मुख्य सचिव, पाणी पुरवठा व स्वच्छता विभाग यांचे स्वीय सहाय्यक, मंत्रालय, मुंबई. 
. सदस्य सचिव, महाराष्ट्र जीवन प्राधिकरण, एक्सप्रेस टॉवर्स, मुंबई-२१, 

५. मुख्य कार्यकारी अधिकारी, जिल्हा परिषद, जालना 

६. अधिक्षक अभियंता, महाराष्ट्र जीवन प्राधिकरण, औरंगाबाद. 

७. महालेखापाल, लेखा व अनुज्ञेयता/लेखा परीक्षा, महाराष्ट्र -१, मुंबई/महाराष्ट्र २, नागपूर. 
८. मुख्य अभियंता, महाराष्ट्र जीवन प्राधिकरण, प्रादेशिक विभाग, औरंगाबाद 

९. संचालक, पाणी व स्वच्छता सहाय्य संस्था, सिडको भवन, बेलापूर, नवी मुंबई 

१०. संचालक (वित्त), महाराष्ट्र जीवन प्राधिकरण, सिडको भवन बेलापूर, नवी मुंबई. 

११. कार्यकारी अभियंता, ग्रामीण पाणी पुरवठा विभाग, जिल्हा परिषद, जालना. 

१२.निवड नस्ती (पापु-१८). 


Cc A A  -0 


